महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरुस्ती-०४२२/प्र.क्र.१५४ /पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२. 


विषय - वाहतुक प्रशिक्षण संस्था, भायखळा, मुंबई ही मुख्य इमारत व वसतिगृह 
इमारतीतील प्रत्येकी दोन उदवाहन यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करार 
करणेबाबत प्रशासकीय मान्यता प्रदा--न करण्याबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. CP &७8(-)/0-८(१२)/ 
Bldg.Br./Esti./SDB/Gov-294/2024, दिनांक ०८/१०/२०२१. 


ज्ञापन.- 
वाहतुक प्रशिक्षण संस्था, भायखळा, मुंबई ही मुख्य इमारत व वसतिगृह इमारतीतील प्रत्येकी 


दोन उदवाहन यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करार करणेबाबतच्या कामांकरिता सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाकडून प्राप्त झालेल्या ₹१८,२५,९५९/- (रुपये अठरा लाख पंचवीस हजार Tat 


VPS फक्‍त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत 


पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ 3) (3) 


7 : Est.No.HESD/MAZ/OW/3§00/2029-22 Providing ₹१८,२५,९५९/- 
Modernisation of 2 nos. KONE make ८ passanger and २ 
nos. KONE make १० passanger elevator at 
Administrative Building. Traffic training Institute and 
Hostel Building Police Training Center, Byculla, Mumbai. 


एकूण- (रुपये अठरा लाख पंचवीस हजार Tal एकोणसाठ aT) | ₹१८,२५,९५९/- 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता-॥, माझगाव शाखा, मुंबई यांनी सन २०२०-२१ 


च्या दरसूचीनुसार तयार केले असून उप अभियंता, रुग्णालय विद्युत (सा.बां) उपविभाग, ज.जी. 


रुग्णालय आवार, भायखळा, मुंबई यांनी तपासळे असून, कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत 


विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई-१८ यांनी स्वाक्षरी केळी आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०४२२/प्र.क्र.१५४ /पोल-७ 


४. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२, 


दि.१६/१२/२०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक 


(विद्युती मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-४०० ००१ यांनी नमूद अंदाजपत्रकास 


“सर्वसाधारण मंजूरी” प्रदान केली आहे. 


५. त्यानुसार, वाहतुक प्रशिक्षण संस्था, भायखळा, मुंबई ही मुख्य इमारत व वसतिगृह 
इमारतीतील प्रत्येकी दोन उदवाहन यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती करार करणेबाबतच्या 


₹१८,२५,९५९/- (रुपये अठरा लाख पंचवीस हजार Asal एकोणसाठ फक्त ) इतक्या खर्चाच्या 


अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 


२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 


आवरयक आहे. 


६. उक्त रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यासाठी पोलीस 


आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या 


अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहेत. 


७. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, 


राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) 


(२०५५ ००९७), २७-लहान बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात (सन २०२२-२३) 


उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. हे ज्ञापन, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२ 


दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, 


१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये, व 


उप विभाग-दोन, अ.क्र.-२८, नियम क्र.७६ मधील तरतुदीनुसार वित्त विभाग अनौसं.क्र.३८७/व्यय- 


७, दि.०७/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०४२२/प्र.क्र.१५४ /पोल-७ 


g. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२११७२७३८६७२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, postalCode=40 ht 
2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd 
39fc556107 


pseudonym=D53E4970DA 1 8F4240576F3F34F92F7E069E6A52A, 
ialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F 1CDCFAB29FB96 
D4EA9A2441 1D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 


2022.09.21 17:31:55 +05'3 


(नारायण बिरा AA) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 
कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (विद्युत) विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई-१८ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


Av AD -O 


mm SC 


S oC 
>> :-- << >>> <:<> LS aS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


